पूणे व पिंपरी चिंचवड शहर 
सीसीटीव्ही प्रकल्प 
सल्लागार म्हणून नियुक्‍त केलेल्या मे. 
PwC कंपनीस माहे मे ते जुलै २०१६ 
या कालावधीकरीता केलेल्या कामाचे 
देयक अदा करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१५ /प्र.क्र.9६ /भाग-१/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ सप्टेंबर, २०१६ 
वाचा: 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः २१५६/फाईल/ डीआयटी / २०१२ 
दि.२१ सप्टेंबर, २०१२ 
२. माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, शासन निर्णय क्रमांक : 9॥॥)-मातंस ०८०/४/२०१४-0/० 
DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दिनांक: ०१/०७/२०१४, 
३. गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः:सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोल-३, दिनांक: 28/04/2094 
४. माहिती व तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि) विभाग, शासन निर्णय, क्रमांकः MH-8/998%/2093-DIR- 
DIT(MH)-DIT (MH), दिनांक. २ नोव्हेंबर २०१३. 
५. गृह विभाग,शासन निर्णय PAH AAT ३६१५/प्र.क्र.9६/पोल-३, दिनांक: २५/०७/२०१६ 
६. मे.प्राईस वॉटर हाऊस कुपर Wal. यांचे दि. ३१.५.१६, दि.३०.०६.१६, दि.३१.७.१६ ची 
देयके. 


प्रस्तावना 

गृह विभाग, शासन निर्णय दि.२९.५.२०१५ अन्वये मे.प्राईस वॉटर हाऊस HW प्रा.ली. या 
कंपनीची पुणे व पिपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी तांत्रीक सल्लागार म्हणुन नियुक्‍ती करण्यात 
आली आहे. गृह विभाग शासन निर्णय दि. २५.७.२०१६ अन्वये पूणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी प्राईस वॉटरहाऊस GIF प्रा.ळी. या कंपनीला सल्लागार म्हणून मुदतवाढ देण्यात 
आली आहे. सदर कंपनीच्या एक वरीष्ठ सल्लागारास दि.१.५.२०१६ ते दि.३१.१०.२०१६ या सहा 
महिन्यांच्या काळावाधीसाठी ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या 
दि.१.७.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार त्यांना मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले 
आहे. सदर कंपनीने उपरोक्त प्रकल्पासंदर्भात प्रकल्प सल्लागार म्हणुन दिनांक १ मे २०१६ ते 
दिनांक ३१ जुले २०१६ या तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी पाहिलेल्या कामाची देयके अदा 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे. 
शासन निर्णय 

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी मे. पीडब्ल्युसी कंपनीची सल्लागार 

म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग शासन निर्णय दि.१.७.२०१४ 
अन्वये निश्चित केल्यानुसार त्यांना मानधन करण्यात आले आहे. त्यानुसार,मे.पीड्ब्ल्युसी कंपनीच्या 
एका वरीष्ठ सल्लागाराने दिनांक १ मे, २०१६ ते दिनांक ३१ जुले, २०१६ या कालावधीसाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१५ /प्र.क्र.9६ /भाग-१/पोल-३ 


पाहिलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी देयक म्हणुन (मानधन, इतर खर्च, व सेवा कर मिळून) एकुण 
रु. ७,६२,७३३/- (सात लाख बासष्ठ हजार सातशे तेहत्तीस फक्त) इतकी रक्कम मे.पीड्ब्ल्युसी 


कंपनीस अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर देयकांचा सविस्तर 


Pune CCTV Project (May 2016 to July 2016) 
Man 
Month Applicable ‘i ishi 
F Rate as Amount Total Sub Service Seah Kee Total 
Period & Resource Desi F GR Deployment गागा OPE Total शः Bharat Kalyan heen 

Invoice No. Name 6200 सची pe (Percentage) De 910१36 | Claimed ola a Cess @ Cess @ unt 

dated Resource Amount (INR) @14% ळू ळू (INR) 

(onal (INR) 0.50% 0.50% 
2014) 
L= 
Cc F =ExF K=STx ट M=KKC N= 
pees क [=] E F G=ExF gl il J J ee x xJ J+K+L+M 
ist May 
२0010 Pankajkumar | Senior 
31st May Tanaka Consultant 2,20,000 100% 2,20,000 2,20,000 1,991 2,21,991 31,079 1,110 ० 2,54,180 
2016 & 
416023229 
ist June 
2016 to Pankajkumar | Senior 
30nd June Londhe Consultant 2,20,000 100% 2,20,000 2,20,000 2,028 2,22,028 31,084 1,110 1,110 2.555332 
2016 & 
416028175 
ist July 
eS Pankajkumar | Senior 
gist July Lonahe Consultant 2,20,000 100% 2,20,000 2,20,000 192 2,20,192 30,827 1,101 1,101 2,53,221 
2016 & 
416032480 
Total Amount Claimed (INR) 6,60,000 4,211 6,64,211 92,990 3,321 2,211 7,62,733 


टीप:- 


अ) उपरोक्त देयक या संदर्भात नमुद शासन निर्णय क्र. २ मध्ये नमुद केल्यानुसार सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी सल्लागारांना दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार अदा करण्यात येत 
आहे. 

ब) शासन निर्णय संदर्भ क्र. २ नुसार सल्लागारांना प्रकल्पावर होणा-या खर्चाच्या ५% च्या 
प्रमाणात प्रवास,भोजन व निवास इ.खर्च अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. 

क) संदर्भ क्र.६ अन्वये मे. पीडब्ल्युसी कंपनी ने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रकमा देण्यात 
येत आहेत. सदर रकमांमध्ये मे,२०१६ या महिन्यासाठी हा सेवा कर १४.५% एवढा आहे, तर 

जुन ते जुले महिन्यासाठी १५% सेवाकर (१४% सेवा कर --०.५% स्वच्छ भारत G+ ०.५ कृषी 
कल्याण कर ) समाविष्ट करण्यात आला आहे. 

ड) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबधित कंपनीला सल्लागाराच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा 
केली आली आहे असे निदर्शनास आल्यास सदर जादा रक्‍कम संबधित कंपनीकडून समायोजीत 
करण्याचा अधिकार शासनास राहील. 

इ) सदर देयके आयकर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१५ /प्र.क्र.9६ /भाग-१/पोल-३ 


2. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा wd पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांच्या अधिनस्त 
असलेल्या “२०५५-पोलीस, (00) १०९, जिल्हा पोलीस, (00) (09) जिल्हा पोलीस बल,१३,कार्यालयीन खर्च 
(२०५५ ०१६८)”या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून तो सन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षातील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. कोषागारातून निधी आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
“नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तर त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिका- 
याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०९२२१३१०५५७३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kailas Arjun Gaikwad 


Kailas A (JUN ote serene 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Gaikwad — zittiesurcetet ony 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग. 


प्रत : माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी. 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 
५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. पोलीस आयुक्त,पुणे हहर 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे . 
qo, सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष,नवीन प्रशासकीय भवन,मंत्रालय, मुंबई. 
११. मे. पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 
१२. निवड नस्ती / पोल-३ 
१३. अर्थ शाखा गृह विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


